वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) मधीळ अधिका-यांच्या पदस्थापना, 
बदली याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांना शिफारस 
करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - वैमाशा-२०२२ / प्र.क्र.६०/ ग्रासं-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २३ जून, २०२२ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्रमांक - एसआरव्ही-२०१४ /प्र.क्र.२६/१२, दि. ३१ जानेवारी, २०१४ 
2) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक - संकिर्ण -१०१४ / 
१७८ / प्र.क्र.२२/ नापु-१२, दि. ११ मे, २०१५ 
३) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक -ग्रासंक-२२१० / 
प्र.क्र.२६६/ग्रासं-३, दि. १६ नोव्हेंबर, २०१३ 


प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ३१ जानेवारी, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये झासन सेवेतील 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) मधील अधिका-यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांना 
शिफारस करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळाची स्थापना करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने अन्न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील वैधमापन शास्त्र यंत्रणा व ग्राहक संरक्षण 
यंत्रणेमध्ये कार्यरत असलेल्या गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिका-यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत 
सक्षम प्राधिकारी यांना शिफारस करण्यासाठी संदर्भ क्र. २ अन्वये नागरी सेवा मंडळाची स्थापना करण्यात 
आली आहे. 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अखत्यारित वैध मापन शास्त्र विभाग व ग्राहक 
संरक्षण विभाग हे दोन विभाग नोव्हेंबर, २०१३ पूर्वी एकाच आस्थापनेवर कार्यरत होते. दिनांक ११ मे, 
२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये वैध मापन शास्त्र यंत्रणेमधील अधिका-यांच्या पदस्थापना, बदली 
याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांना Brera करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळाच्या समितीमध्ये प्रबंधक, 
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. आता दोन्ही 
यंत्रणामधीलळ अधिकारी /कर्मचारी यांच्या विकल्पानूसार पदांचे समायोजन करण्यात आले आहे. 
यास्तव वैधमापन BINA यंत्रणा व ग्राहक संरक्षण यंत्रणेमध्ये कार्यरत असलेल्या गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
अधिका-यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षाम प्राधिकारी यांना शिफारस करण्यासाठी स्थापन 
केलेल्या नागरी सेवा मंडळाचे पुर्नगठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील वैध मापन शास्त्र यंत्रणेमध्ये 
कार्यरत असलेल्या गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिका-यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम 
प्राधिकारी यांना शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद २ 
(क) येथील नागरी सेवा मंडळाचे खालीलप्रमाणे पुर्नगठण करण्यात येत आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२२ / प्र.क्र.६०/ ग्रासं-३, 


नागरी सेवा मंडळ (१ (वैध मापन शास्त्र यंत्रणा) 


अ.क्र विभागातील अधिकारी यांचे पद नागरी सेवा मंडळातील 
पद 

शि सचिव / प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक अध्यक्ष 
संरक्षण विभाग 
नियंत्रक, वैध मापन शास्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
सह सचिव / उप सचिव, सामाजिक न्याय व fears सदस्य 
सहायक विभाग / किंवा आदिवासी विकास विभाग 

४ सह सचिव / उप सचिव (ग्रासं-३) अन्न, नागरी पुरवठा व सदस्य 
ग्राहक संरक्षण विभाग 


सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६२३१५४६४१५६०६ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHESHRAO BHASKAR KUTE 

S H E S H R AO DN: CN = SHESHRAO BHASKAR KUTE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLIES 

B H A S KA R K U T E AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Date: 2022.06.23 15:51:33 +05'30" 


(ठो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सह सचिव (ग्रासं-३) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी (नापु-१२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती (ग्रासं-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


